महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
ऑक्टोंबर, २०१६ ते मार्च, २०१७ या 
कालावधीतील प्रवासी करातील 
रु.२३५,६२,२४,५७०/- एवढी रक्कम 
भांडवली अंशदान म्हणून पुस्तकी समायोजित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी-०३१७/प्र.क्र.१२५ /परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१७. 


वाचा :- 


) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि १, दिनांक २० जुन, २०००. 

) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ०८१४/प्र.क्र.४७८/परि १, दिनांक ४ जुले, २०१५. 
3) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ०११६/प्र.क्र.५६४/परि १, दिनांक २२ मार्च, २०१७. 

) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म.रा.मा.प. महामंडळ यांचे पत्र क्र.राप/लेखा/ अंववि/ 
२०२/५८१, दि.१५.०३.२०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर १७.५ टक्के या दराने प्रवासी कर आकारण्यात येतो. 


संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.२०.६.२००० च्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रवासी करातील १२ टक्के प्रमाणे 


येणारी रक्‍कम शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंडादानाच्या 


स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असा धोरणात्मक निर्णय 


घेण्यात आला होता. तद्नंतर संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.०४.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 


राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देण्यात येणारे भांडवली अंशदान ५.५ टक्के यावरुन Io टक्के एवढे 


वाढविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार एप्रिल २०१६ ते सप्टेंबर २०१६ या 


कालावधीतील रु.२५१,३६,११,९३४/- इतक्या प्रवासी कराचे भांडवली अंशदान म्हणुन संदर्भाधिन क्र.३ 


अन्वये पुस्तकी समायोजन करण्यात आले आहे. तद्नुषंगाने सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील ऑक्टोंबर, 


२०१६ ते मार्च, २०१७ या कालावधीतील रु.२३५,६२,२४,५७०/- एवढ्या प्रवासी कराचे भांडवली अंशदान 


म्हणून पुस्तकी समायोजन करण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.४ येथील दि.१५.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०३१७/प्र.क्र.१२५/परि-१, दि. ३० मार्च, २०१७ 


राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार सदर पुस्तकी समायोजन 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१६-१७ या अर्थसंकल्पिय वर्षातील ऑक्टोंबर, २०१६ ते मार्च, २०१७ या कालावधीतील १०% 


दराप्रमाणे रु.२३५,६२,२४,५७०/- (अक्षरी रु.दोनऱे पस्तिस कोटी बासष्ट लाख चोवीस हजार पाचडी सत्तर 


wed) एवढी प्रवासी कराची रक्‍कम झासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळास पुस्तकी समायोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत 


आहे. 


२. सदर रक्कम गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१०, ५०५५- मार्ग परिवहन यावरील भांडवली खर्च (००) 


१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (००) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळाला भागभांडवली अंशदान, (योजनेतर) (५०५५ ००११) 32, अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी 


समायोजनाने खर्च दाखविण्यात यावी व लेखाशिर्ष “००४२ मालावरील व उतारुवरील कर -१०६- कर 


वसुली (००४२ ००६२) (०१) (०२) उतारुवरील करापासून मिळालेल्या जमा रक्कमा ” या खाली पुस्तकी 


समायोजनाने प्रवासी कराची रक्‍कम जमा दाखविण्यात यावी. सदर पुस्तकी समायोजन सन २०१६-१७या 


वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून करण्यात यावे. 


३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात 


येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर 


रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२७/व्यय८, दि.३०.०३.२०१७ 


अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०३१७/प्र.क्र.१२५/परि-१, दि. ३० मार्च, २०१७ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३३०१७००५८७४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१/| 1 a Digitally signed by Vijay Madhukar 
} y Lite 
DN: c=IN, o=Government Of 


M a d h U ka iq Maharashtra, ou=Desk Officer, 


postalCode=40003 2; st=Ma harashtra, 
| | t e क cannes +05'30' 
( fasta fere ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 


४. वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

९. 


महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 


१०.संचाळक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, मुंबई 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११/साऊ), मंत्रालय, मुंबई 
१३. गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती/कार्यासन परि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


